मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा 
प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मधील 
महापालिका उप सचिव पदासाठी विहित केलेल्या 


अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीत सुधारणेस शासन 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२२/प्र.क्र.१०४/नवि-२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ जानेवारी, २०२३. 


वाचा:- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मिभाम-१११६/प्र.क्र.३६ (भाग-१)/१६/नवि-२८, 
दि.२६.०२.२०१९. 
२) नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८, 
दि.२८.०५.२०१९. 
३) मिरा-भाईदर महानगरपालिका महासभा ठराव क्र. २७, दि.०३.०८.२०२२. 
४) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मनपा/आस्था/१२४९/२०२२-२३, 
दि.०७.०९.२०२२. 
५) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र. मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/नवि-२८, दि.२५.११.२०२१. 
प्रस्तावना:- 


मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम,२०१९ 
यांस संदर्भीय क्र. २ येथील, दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर 
सेवाप्रवेश नियमात पदोन्नतीसाठी निम्न संवर्गातील सेवेची ५ वर्षाची अट आहे. राज्य शासनामध्ये 
साधारणत: पदोन्नतीसाठी पात्र होण्यासाठी निम्न संवर्गातील पदावर ३ वर्षे अनुभवाची अट आहे. त्यानुसार 
मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मध्ये 
सुधारणा करण्यात येऊन, पदोन्नतीसाठी निम्न संवर्गातील पदावर ३ वर्षे अनुभवाची अट ठेवण्यास, मिरा- 
भाईदर महानगरपालिका, सुधारित सेवा (सेवा Waar व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ चा सुधारित भाग 
नियमांस, संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मंजूर केलेल्या महापालिका उप aaa 
या पदावरील नामनिर्देशान/सरळसेवेसाठी असलेले प्रमाण १००% ऐवजी, नामनिर्देशन/सरळसेवा-५०% 
व पदोन्नती-५०% अशी सुधारणा करण्याबाबत, आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी संदर्भीय 
दि.०७.०९.२०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये 'उप सचिव? या संवर्गातील १ पद उपलब्ध असून, सदर पद 
सरळसेवेने भरण्याबाबत सेवा प्रवेश नियामत तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर पद 
महानगरपालिकेच्या ठरावानुसार व प्रस्तावानुसार पदोन्नतीने भरण्यासंदर्भात, महानगरपालिकेच्या सेवा 
(सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मधील तरतूदी पाहता, संदर्भीय दि.२८.०५.२०१९ च्या 
शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मध्ये क्र. ९८ वर, 'महापालिका उप सचिव' (श्रेणी-२, प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/प्र.क्र.१०४/नवि-२८ 


सेवा) या नमूद पदाच्या नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीसंदर्भात सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 
शासन निर्णय:- 

संदर्भीय दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मधील क्र. ९८ येथील 
“महापालिका उप सचिव? (श्रेणी-२ प्रशासकीय सेवा) संवर्गाच्या अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीत, महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५४, ४५५ व ४६५(१)(ल) अन्वये प्राप्त अधिकारात, मिरा- 
भाईदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ मध्ये मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 'प्रशासकीय सेवा' या पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या 
व नामनिर्देडानासाठी विहीत केलेली स्तंभ ४ मधील, अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने, महापालिका उप सचिव (श्रेणी-२, प्रशासकीय सेवा) यामध्ये नियुक्‍ती करता 
येईल, ही अट ठेवण्यात येऊन, महापालिका उप सचिव पदासाठी सेवा प्रवेश नियमात, 
नामनिर्देशन/सरळसेवेसाठी असलेले प्रमाण १००% ऐवजी पदोन्नती-१००%, पदोन्नतीने पात्र उमेदवार 
उपलब्ध न झाल्यास, सदर पद नामनिर्देशानाने/सरळसेवेने भरावे, अशी सुधारणा करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. महापालिका उप सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या अर्हतेत सोबत जोडलेल्या 
“परिशिष्ट-२, अनुसूची-क” अन्वये सुधारणेस मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या नियमास “मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) 
नियम, २०१९” चा सुधारित भाग असे संबोधण्यात यावे. 
३. सदर सुधारित नियम, आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द करावेत. हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
४. या आदेझानुषंगीक सर्व सांविधानिक बाबींची पूर्तता आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी 
करावयाची आहे. 
च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/७59॥[॥9.90९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१२५१७३३२७३९२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA MADHAV 
PATIL 


(प्रतिभा पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
२) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 
३) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवडनस्ती ( नवि-२८). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/प्र.क्र.१०४/नवि-२८ 


“परिशिष्ट-२, अनुसूची-क” 


शा.नि.क्र.मिभाम-१९२२/सं.क्र.१४९८/प्र.क्र.१०४/नवि-२८, दि. २५ जानेवारी,२०२३ सोबतचे 


ब) शासकोय/निमशासकोय/स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेतील प्रशासकोय कामकाजाचा किमान ३ 
वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

- पदोन्नतीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध न 
झाल्यास, सदर पद सरळसेवेने/नामनिर्देशनाने 
भरता येईल. 


अ.क्र. । पदनाम व॒ | सध्याची तरतूद nell अर्हता व नेमणूकीच्या Te नेमणूकीची पध्दत व 
टक्केवारी/नामनिर्देशन/ 
श्रेणी 
'पदोन्नतीकरीता 
प्रस्तावित सुधारणा 
नि २ 2 v ष्‌ 
१ | महापालिका | नामनिर्देशन/ पनिर्देशनासाठी विहित वे शैक्षणिक | पदोन्नती-१००% 
उपे "सचिव ee अर्हता धारण करणाऱ्या मिरा-भाईंदर 
(श्रेणी-२, महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
प्रशासकीय | '?”?” प्रशासकीय कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा 
सेवा) अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता 
ब गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची | नामनिर्देशन/ 
पदवी. सरळसेवा- 


KKKKKKKKKKKEKKK KEK KEKKEKK KKK KKK समस समम समम समम ममी ममी समी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


